पदोन्नती 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय 
अधिकारी पदावर पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १२.११.२०२० 


शासन आदेठा 


सन २०१९-२० च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या अ.क्र.१ ते १०१ वरील 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी 
(स्थापत्य) पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित पदोन्नती व अ.क्र.१०२ ते १४१ वरील कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर तदर्थ 
पदोन्नती या आदेशान्वये देण्यात येत आहे. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व सुधारित अधिसूचना, दिनांक 
१५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप व सविस्तर पदस्थापना याबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


अ.क्र कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व पदोन्नतीचा प्रवर्ग 
जात प्रवर्ग 

।_१. | श्री.शिवाजीराव माणिकराव os, इमाव खुला 
२. श्री.अ. आर. घडले, अनु. जमाती खुला 
यी श्री.एस.ए.म्हस्के, इ.मा.व खुला 
४. श्री.एन.यु. जेन, इ.मा.व खुला 
प. श्री.एस.बी.तडकळलकर खुला 
g. श्री.एम.एस.पाटील खुला 
श्री.सतीश प्र.बुले खुला 
श्री.पी.एन.पाटील, इ.मा.व. खुला 

; श्री. जे.व्ही. भदाणे, इ.मा.व खुला 
| qo. | श्री. एस.एन. नेमाने, इ.मा.व खुला 
११. | ait पी.पी. मुधळे खुला 
१२. श्री. ए. एस. महाजन, इ.मा.व खुला 
१३. श्री. व्ही.के. साखरे, इ.मा.व खुला 
१४. श्री. एस.जी. लाचुरे, इ.मा.व खुला 
१५. _ श्री. एस.जे.बोराळकर खुला 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 


अ.क्र कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व पदोन्नतीचा प्रवर्ग 
जात प्रवर्ग 
१६. | a. जे.डी. क्षीरसागर खुला 
१७. । श्रीम. एम.एम. शनवारे खुला 
१८. | श्री.एम.बी.उराडे, इ.मा.व खुला 
१९. | श्री.व्ही.एस. तिवारी खुला 
२०. श्री. एल.एल. दुबे खुला 
२१. ।श्री.आर.जे.मिश्रा खुला 
२२. | श्री. एस.आर. सरकार खुला 
२३. श्री. आर.व्ही. आचार्य खुला 
२४. | al. के.के. अगरवाल खुला 
२५. श्री. एस.एम. गोडबोले, इ.मा.व खुला 
२६. | a. एन.पी. देव खुला 
२७. | at. ए.व्ही. देशपांडे खुला 
२८. | श्री. रियाज गुलाम दस्तगीर खुला 
२९. | ath. पी.के. चेपे खुला 
३०. | Hl. एच.जी.उमरेकर खुला 
३१. | श्री.आर.के.गुडवाले खुला 
३२. | at. बी.बी. खोसे खुला 
३३. श्री. आर.व्ही.हात्ते खुला 
38. श्री.वि.रा.नरवाडे खुला 
34. श्री.डी.एच.बांगर, भ.ज.ड. खुला 
3g. श्री.के.एस.पाटील खुला 
३७.  । श्री.प्रकाड दि.मोरे खुला 
३८. | श्री. एन.जी.देशमुख, इमाव खुला 
३९. | श्रीम. अनिता आर. जोशी (अनिता पाटील) खुला 
४०. | श्री. एस.एस. मरपल्लीकर, अनु.जाती खुला 
४१. श्री. डी.एस.कांबळे, अनु.जाती खुला 
४२. । श्री. अनिल ए. पनाड, अनु.जाती खुला 
४३. | श्री. एस.आर. सकबार, अनु.जाती खुला 
४४. | atl. डी.एम. कोलते खुला 
४५. श्री. ए.आर. राठोड, वि.जा.अ. खुला 
४६. । श्री. एस.एच. कांबळे, अनु.जाती खुला 
४७. । श्री. ए.एस.विरगांवकर (आव्हाड), अनु.जाती खुला 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 


अ.क्र. कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व पदोन्नतीचा प्रवर्ग 
जात प्रवर्ग 
४८. । श्री. जे.एस. सावंत, अनु. जाती खुला 
४९. श्री. आर .एस. कोळ्ळे, अनु. जाती खुला 
yo. | श्री. एम.एस. बनसोडे, अनु. जाती खुला 
५१. | SH. एन.एम.पायाळ, अनु. जाती खुला 
५२.  _श्री.डी.जी. मनुरकर खुला 
५३. श्री. एम.एस. देशमुख खुला 
५४. श्री. एस.बी. घरत खुला 
५५. श्री. पी.टी. मानकर, अनु. जाती खुला 
५६. श्री. एस.व्ही. मेश्राम, अनु. जाती खुला 
५७. श्री. के.एस. तांबे, अनु. जाती खुला 
५८. श्री. एस.एम. उरगुडे, अनु. जाती खुला 
५९. श्री. किशोर सु. खेकाळे खुला 
६०. | at. बी.बी. निवारे खुला 
६१. । श्री.डी.आर कदम खुला 
६२. | a. बी.एन. काबरे, वि.जा.अ. खुला 
६३. ।श्री.आर.टी. हेलाले, इ.मा.व खुला 
६४. | श्री. देविदास बी.मुळे, इ.मा.व. खुला 
६५. श्री. डी. एस. चव्हाण खुला 
gg. | a. पी.आर. आहिरे, अनु.जाती खुला 
६७. श्री. ए.डी. जाधव खुला 
६८. श्री. बी.जी. चौधरी खुला 
६९. | a. एन.पी. महाले, इ.मा.व. खुला 
go. | श्री. आर.एच. डोंगरेज, अनु.जाती खुला 
७१. श्री. एम.जी. कदम, अनु.जाती खुला 
७२. श्री. डी.बी. झाल्टे, अनु.जाती खुला 
७३. श्री. एस.एस. देवरे खुला 
७४. श्री. एस.जी. सूर्यवंशी खुला 
७५. | a. पी.के. पवार खुला 
७६. | A. AR. गावित खुला 
७७. श्री. पी.व्ही. कदम खुला 
७८. | SGA. एम. जगताप खुला 
७९. श्री. बी.के. महाडिक खुला 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 


अ.क्र कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व पदोन्नतीचा प्रवर्ग 
जात प्रवर्ग 
८०. | a. डी.एस. काटकर खुला 
८१. | a. डी.बी. कुलकर्णी खुला 
८२. श्री. व्ही.एम.बडे, भ.ज. (डो खुला 
८३. श्री. एस.ए. भाये, इ.मा.व. खुला 
८४. | श्री. एस.डी.डावकर खुला 
८५. श्री. बी.एम. पवार खुला 
८६. | at. बी. एम. शिदे खुला 
८७. श्री. एस. जी दुबाले खुला 
८८. | श्रीमती रोहिणी ग. पल्लेवार, अनु.जमाती खुला 
८९. श्री.अनिलरा. मलऱोट्टी खुला 
९०. श्री.शिवाजी. बा.नरमीटवार खुला 
९१. श्री.दत्तात्रय भ. पठारे खुला 
९२. श्री.प्रकाश सु. तिपुळे, इ.मा.व. खुला 
९३. । श्री.सुहास वि. ढवळे, अनु.जाती खुला 
९४. ।श्री.राजरत्न व. बि-हाडे, अनु.जाती खुला 
९५. । श्री.विश्वानंद का. तायडे, अनु.जाती खुला 
९६. । श्री.भानुदास शि. गायकवाड, अनु.जमाती खुला 
९७. श्री.गिरीश पां. सावंत, भ.ज.ब खुला 
९८. | श्री.उमाकांत पं. कुमावत, भ.ज.ब खुला 
९९. श्री.गिरीश र. सुर्यवंशी, अनु.जमाती खुला 
।_१००. | श्री.किशोर मा. डोंगरे खुला 
| 909. | श्री.उमेश श्रीकांत कारंडे खुला 
१०२. | श्री.जयंत द. कचरे खुला 
१०३. | श्री.केलास श्री. गाडेकर खुला 
१०४. | श्री.जहांगिर शा. तडवी, अनु.जमाती खुला 
१०५. श्री.संजय कि. मुंडे, भ.ज.ड. खुला 
१०६. | श्री.मिलींद प्र. चिद्रावार खुला 
१०७. श्री.महेश बा. पाटील खुला 
१०८. | श्री.सदाशिव के. कुलकर्णी खुला 
१०९. | श्री.विजयकुमार ल. देशमुख खुला 
| 990. | श्री.नामदेव म. खेडकर, भ.ज.ड. खुला 
| 999. _ श्री.उमेश मो. OOM, भ.ज.ड. खुला 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 


अ.क्र कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व पदोन्नतीचा प्रवर्ग 
जात प्रवर्ग 
११२. श्री.एस.आर. टेकाळे खुला 
११३. | श्री.महेश प्र. परदेशी, वि.जा.अ खुला 
११४. श्री.आजिनाथ वा. खेडकर, भ.ज.ड. खुला 
११५. । श्री.प्रमोद वि. चौधरी खुला 
११६. । श्री.बाळासाहेब सा. सायंबर खुला 
११७. । श्री.शयाम व्यंकटराव be, भ.ज.ड. खुला 
११८. श्री.गोपाल सो. भुरेवालळ, इ.मा.व. खुला 
११९. । श्री.शिवाजी शा. शिनगारे, अनु.जाती खुला 
१२०. श्री.संजय ना. गिते, भ.ज.ड. खुला 
१२१. श्री.जालींदर लि. मळगीकर, अनु.जाती खुला 
१२२. श्रीमती अं. वा. मडावी, अनु.जमाती खुला 
१२३. श्री.चंद्रकांत व्यं. कळेटवाड, अनु.जमाती खुला 
१२४. श्री.माधव गो. उघडे, अनु.जमाती खुला 
१२५. ।श्री.लीमचंद दे. चव्हाण, वि.जा.अ. खुला 
१२६. श्री.बीपीन र. जगताप, अनु.जाती खुला 
१२७. ।श्री.आर.व्ही.पाडवी, अनु.जमाती खुला 
१२८. | श्री.एन.एन. वानखडे, इ.मा.व. खुला 
१२९. | श्रीमती वंदना ध. झाल्टे, अनु.जाती खुला 
१३०. श्री.शिवाजी ध. साबळे, अनु.जमाती खुला 
१३१. ।श्री.यशवंत फु. कुवर, अनु.जमाती खुला 
१३२. _श्री.बबन पा. पावरा, अनु.जमाती खुला 
१३३. श्री.जेरा बानू वळवी, अनु.जमाती खुला 
१३४. श्री.संजय ज. पाडवी, अनु.जमाती खुला 
१३५. | श्री.बाळकृष्ण वि. feo, अनु.जमाती खुला 
१३६. श्री.नितीन ता. वसावे, अनु.जमाती खुला 
१३७. श्री.रत्नाकर व. कासार, इ.मा.व. खुला 
१३८. श्री.नितीन कृ. घोडके, अनु.जाती खुला 
१३९. ।श्री.शैलेड वामन मुळये खुला 
१४०. श्री.संजय रा. भेंडे खुला 
१४१. | श्री.रामराव ग कासोरदे, अ.जा. खुला 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीलळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका 
अद्याप प्रलंबित आहे. याबबात विधी व न्याय विभागाने खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास 
कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिलेले आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील 
खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५.५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आळे नाहीत, याची खात्री प्रत्येक 
प्रशासकीय विभागाने करावी, SI सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये 
दिलेल्या आहेत. 


त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या ह्या मा.सर्वोच्च न्यायालायत दाखल विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येत आहेत. 


३. सरळसेवेच्या कोट्यात रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आळेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने अथवा 
आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध होतील, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात 
आयोग पुरस्कृत उमेदवार प्राप्त झाल्यास, तदर्थ पदोन्नत झालेल्या उक्त अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्यात 
येईल. सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात असून सदर पदावर संबंधीत अधिकाऱ्यांचा कायम स्वरूपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 


४. सन २०१९-२० च्या निवडसूचीतील उपरोक्‍त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या हया निव्वळ तात्पूरत्या 
स्वरूपाच्या असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


५. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम 
८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन प्रकरण/॥३ दाखल नसल्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया अभियंत्याच्या विरूध्द 
या आदेझाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण/॥ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत 
हे पदोन्नती आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११२१८०३२०५२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


hi र, 
)032, st= MAHARASHTRA, 


° . Digit 
Pp | DN: 
atll sWall Dep ण द ण 
25. 756007९1९1९323619192201011032९964479009332 
J 2544 84b, 
serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890Sda5 
Sa Cc h | n £33dba9c8f6662cb8/9e18, cn=Patil Swati Sachin 


Date: 2020.11.12 18:05:30 +05'30" 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 
२. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
४. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 
५. अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
६. सर्व कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबंधीत मुख्य अभियंता सा.बां.प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत. 
७. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा.राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
१४. कार्यासन सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६,रोख शाखा, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
१५.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


